महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना, क्रमांक: वेपूर- ११२२/प्र.क्र.-४/सुधारणा क्र.१०५/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ४ एप्रिळ,२०२२ 


वाचा : शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर-१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, 
दिनांक: २२ एप्रिल,२००९ 


शासन अधिसूचना 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन महाराष्ट्राचे WIS, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक: वेपूर- 
१२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दिनांक: २२ एप्रिळ,२००९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ च्या सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करीत आहे :- 


प्रशासकीय विभाग : गृह विभाग (१) पोलीस महासंचालक 


पृष्ठ क्रमांक : १८१, अनुक्रमांक १९३ नंतर पुढील नोंद वाचण्यात यावी. 


अनुक्रमांक ।पदनाम विद्यमान वेतनश्रेणी सुधारित वेतनसंरचना 
असल्यास, विशेष वेतन | वेतन बँड ग्रेड वेतन 
१९४ पाणक्या २५५०-३२०० रु.४४००-७४४० | 9300 


सदर अधिसूचना निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१५११३७८३०५ असा आहे . ही अधिसूचना 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK ARVIND DHOTRE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FINANCE 
DEPARTMENT, postalCod: ht 
2.5.4.20=857ec0d4ffa1 1afd448c1db99e6d5447265170ecc87e6e5c74 


be1217bec62ba9, 


pseudonym=665FDB850C8B6CA644B6C6EE747 AADB7FBEF 1429, 
A RV | N H T F EED64FF5F381 1D4C3522D87 1 3ED9A9090E2A4F 3355, 
2EEA2364D17D782C35E926, :-VINAYAK ARVIND DHOTRE 


(वि.अ.धोत्रे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 
प्रत, 
१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मंत्री व राज्यमंत्री, गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपूर- ११२२/प्र.क्र.-४/सुधारणा क्र.१०५/सेवा-९ 


४. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, 
५. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, 

६. महालेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

७. महाळेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
८. महालेखापाल -२ ( लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर , 

९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र,नागपूर, 
१०. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई, 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई, 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४. लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, (सवी 

१५. निवड नस्ती, वित्त विभाग, ( सेवा-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


